श्री. एस व्ही आर श्रीनिवास, भा.प्र.से., प्रधान 
सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
यांचा दि. ९ नोव्हेंबर, २०१९ ते दि. १९ नोव्हेंबर, २०१९ 
या कालावधीतील न्युझिलंड येथील परदेश दौरा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : परदौ-२०१९/प्र.क्र.११६/से-१/कार्या-३९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि: १९ ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. परदौ-१४१४/प्र.क्र.४६/११, दि. २९.१२.२०१४ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. परदौ-१४१६/प्र.क्र.११/११, दि. ०२.०६.२०१६ 


प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २९.१२.२०१४ व दि. ०२.०६.२०१६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये अखिल 
भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रमे मंडळे, महामंडळे इ. चे अधिकारी पदाधिकारी 
यांच्या विदेश दौर्‍याचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिफारस 
समितीसमोर सादर करण्यासाठी निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. 

राष्ट्रीय ई- गव्हर्नन्स प्रभाग , ईलेक्ट्रॉनिक्स आणि सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार त्यांच्या 
दि. २४.०७.२०१९ च्या पत्रान्वये The e-Governance Leadership Training Program न्युझिलंड येथे 
आयोजित करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणाकरीता श्री एस व्ही आर श्रीनिवास, 
भा.प्र.से., प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) यांची निवड झाली असल्याचे राष्ट्रीय ई- गव्हर्नन्स प्रभाग 
यांचेकडून कळविण्यात आले आहे. सबब त्यांच्या या परदेश VIA मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. श्री. एस व्ही आर श्रीनिवास, भा.प्र.से., प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
यांना दि. ०९ नोव्हेंबर, २०१९ ते दि. १९ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीतील न्युझिलंड येथे राष्ट्रीय 
ई- गव्हर्नन्स प्रभाग , ईलेक्ट्रॉनिक्स आणि सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार यांनी 
आयोजित केलेल्या The e-Governance Leadership Training Program ला उपस्थित 
राहण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. परदेश RATA संपूर्ण कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. 

३. शासनाच्या विहीत नियमानुसार सदर दौऱ्याच्या कालावधीत त्यांना प्रवास भत्ता/महागाई भत्ता व 
इतर अनुषंगिक खर्च अनुज्ञेय असतील. 


शासन निर्णय 


क्रमांकः परदौ-२०१९/प्र.क्र.११६/से-१/कार्या-३९ 


४. सदर दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च National Institute for smart Governance, ART सरकार व 
महाराष्ट्र राज्य सेतू सोसायटी यांच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. 

५. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अनौ.सं.क्र.१३२/२०१९/कार्या.११, दि.१७ 
ऑगस्ट,२०१९ अन्वये त्यांनी दिलेल्या सहमती व केंद्र शासनाच्या विदेडा मंत्रालयाच्या संगणक 
नाहरकत WATT (Political Clearance) क्र. 8?००११०१९५५७७२॥८ दि. १६.१०.२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये (ई-मेल व्दारे प्राप्त) दिलेल्या सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१९११५९४२२३११ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९ 

Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jyotsna Mukund Madekar 


DN: c=IN, ०6 Of Mah htra, ou=DIT 
Jyots al a M (1 ku Nn d नवलच कली 1110000012 0 तरच 


2.5.4.20=4933ea9398d593ec3e965535e1a043d4fa 


M d k 180d8a396eba4219125dd51149b794, cn=Jyotsna 
a e ar Mukund Madekar 


Date: 2019.10.19 12:00:39 +05'30' 
(ज्योत्स्ना. मु. माडेकर) 
अवर सचिव (मातं) 


अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग /मुख्यमंत्री कार्यालय/सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा),मंत्रालय 
मुंबई. 

प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

The Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi. 

The Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. 

The Secretary, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi. 

President and Chief Executive Officer, National e-Governance Division, Ministry of 
Electronics and Information Technology, Government of India, New Delhi. 

The Secretary, Department of Personnel and Training, Government of India, New 
Delhi. 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१०/११, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सदस्य/ लेखापाल,राज्य सेतू सोसायटी, मंत्रालय, मुंबई. 

स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


